RNINo. MAHBIL 06445 /13/ 1/2013 - TC 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


U 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - १६ ] 


सोमवार , जून १२ , २०१७ / ज्येष्ठ २२, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक १६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
वाचा :(१) महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम १० (१-ई) 

( २) राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप- २००९ / प्र.क्र . १/३/ का - ५/ का. ६, दिनांक ५ जून २०१० 
(३) आयुक्त , नाशिक महानगरपालिका यांचेकडील पत्र क्रमांक मनपा/निवडणूक / २०१७ / १९ / १७, दिनांक २५ एप्रिल २०१७ 
( ४) या कार्यालयाचे नोटीस क्रमांक नपा -१/१/ २२०५१७/ २०१७, दिनांक २२ मे २०१७ 

आदेश 
क्रमांक नपा/ १/१/ ३८४६१/ २०१७. -- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम १० (१ -ई) अन्वये राज्य निवडणूक आयोगाने 
निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने, निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे, अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविणेची 
तरतूद आहे; 

___ आणि ज्याअर्थी, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचेकडील दिनांक ५ जून २०१० चे आदेशान्वये महानगरपालिका निवडणुका 
लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्यानुसार निकाल जाहीर झाल्यापासून 
३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये सादर न केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना प्रदान केले आहेत ; 

ज्याअर्थी, आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका यांचेकडील पत्र क्रमांक मनपा /निवडणूक/ २०१७ / १९ / १७, दिनांक २५ एप्रिल २०१७ अन्वये नाशिक 
महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१७ मधील निवडणूक लढविणाऱ्या ज्या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या खर्चाबाबतची माहिती शपथपत्रासह 
विहित मुदतीत सादर केलेली नाही, अशा १५ उमेदवारांची माहिती या कार्यालयास सादर केलेली आहे; 

त्यानुसार नाशिक महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक, २०१७ मधील निवडणूक लढविलेले व विहित मुदतीत , शपथपत्रासह खर्चाची माहिती 
सादर न केलेल्या उमेदवारांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम १० ( १-ई) मधील तरतुदीनुसार अनर्ह का ठरविण्यात येऊ नये, याबाबत 
खुलासा करण्यासाठी दिनांक ६ जून २०१७ रोजी दुपारी ३. ०० वाजता उपस्थित राहण्याबाबत नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या . सदर नोटिशीमध्ये 
विहित वेळी व दिवशी म्हणणे सादर न केल्यास याबाबत त्यांचे काहीएक म्हणणे नाही असे समजून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असे देखील 
कळविण्यात आले होते . 

श्री . तेजाळे संजय मधुकर यांनी उपस्थित राहून तोंडी खुलासा सादर करताना नमूद केले की, तातडीचे कामासाठी बाहेरगावी जावे लागल्याने 
ते विहित मुदतीत खर्च सादर करू शकले नाहीत . श्री. तेजाळे यांनी निवडणूक खर्चमुदतीत सादर न करण्याचे कोणतेही ठोस कारण तोंडी खुलासा 
सादर करताना सांगितले नाही, त्यामुळे श्री . तेजाळे यांनी सादर केलेला खुलासा अमान्य करण्यात येत आहे. त्यामुळे ते निवडणूक लढविण्यास पुढील 
तीन वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यास पात्र आहेत . 


भाग १- अ - असाधारण- १६- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जून १२, २०१७ / ज्येष्ठ २२, शके १९३९ 


तसेच उर्वरित १४ उमेदवारांपैकी श्री . अनिल चुनीलाल बहोत यांनी दोन प्रभागांतून निवडणूक लढविली असल्याने प्रत्यक्षात उर्वरित १३ उमेदवार 
हे नोटिसा देऊनही सुनावणीकामी हजर झालेले नाहीत . त्यामुळे त्यांना त्यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या आरोपाचा खुलासा करण्यास स्वारस्य नसल्याचे 
दिसून येत आहे. त्यामुळे ते ही निवडणूक लढविण्यास पुढील तीन वर्षांसाठी अनर्ह ठरविण्यास पात्र आहेत; 

त्याअर्थी, मी महेश झगडे, विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग नाशिक मला प्राप्त अधिकारांचा वापर करून खालील परिशिष्टातील उमेदवारांना 
निवडणुकीत केलेल्या खर्चाबाबतची माहिती शपथपत्रासह मुदतीत सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम १० (१-ई ) चे 
तरतुदीअन्वये सदर आदेशाच्या दिनांकापासून एकूण १४ उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास पुढील तीन वर्षांसाठी अनर्ह ठरवित आहे. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . उमेदवाराचे नाव 

उमेदवाराचा पत्ता 


प्रभाग 


जागा 


४ 


कोथमिरे दिपाली सागर 


पवार आकाश सुरेश 


आहेर महेश प्रकाश 


डगळे पांडुरंग केशव 


म्हसे लक्ष्मण पुंडलीक 


सरकटे रमाबाई संतोष 


असतअसत 


२०, गायत्री अपार्टमेंट, मते पार्क , 
सावरकरनगर , गंगापूर रोड, नाशिक . 
फ्लॅट नंबर ३, सर्व्हे नंबर ६५ / २ बी , प्लॉट नंबर ५२ / ५३, 
जिजामाता कॉलनी, शिवाजीनगर, नाशिक . 
रूम नंबर ४९ , मिनाताई ठाकरे गार्डनजवळ , 
शिवाजीनगर , सातपूर , नाशिक . 
४३ , बिल्डिंग नंबर २, एमएचबी कॉलनी, सातपूर , 
नाशिक . 
गट नंबर ३०४/ ३, मटण मार्केट रोड , सातपूर गावठाण , 
नाशिक . 
रूम नंबर ४९९ , डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक , 
प्रबुद्धनगर , सातपूर, नाशिक. 
२५०४ , घोडके वाडा, पिंजार घाट रोड , नाशिक 
मोठा राजवाडा, तेजाळे चौक, नाशिक 
२३ /४, पुरण स्मृती , नहारनगर , नाशिक 
५, जगदेवी रो हाऊस, चंपानगरी, कॅनॉल रोड, जेल रोड , 
नाशिक रोड , नाशिक . 
५ , जगदेवी रो हाऊस, चंपानगरी, कॅनॉल रोड, जेल रोड , 
नाशिक रोड, नाशिक . 
श्रमिकनगर ,कॅनॉल रोड, जेल रोड, नाशिक रोड, नाशिक 
१, माधव अपार्टमेंट , जगताप मळा, नाशिक रोड, नाशिक 
ए- ७० , डीजीपीनगर , नाशिक 
८, श्रीजी टॉवर , कलानगर , नाशिक 


घोडके विद्या मनोज 
तेजाळे संजय मधुकर 
धराडे अनुजा चेतन 
बहोत अनिल चुनीलाल 


बहोत अनिल चुनीलाल 


शेजवळ शांता सिध्दार्थ 
आव्हाड महेश झुंजार 
फारुकी रझमी इकबाल 
वर्मा ऋषीकेश गौतम 


. . 


महेश झगडे, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ६ जून २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


